शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करीता नवीन महाविद्यालय 
सुरू करण्यासंदर्भात इरादापत्र देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : HTED-230&§(99)/2/2028/1932308-MHT-(HE-8) 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भः- शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी २०१७/(२९/१७/ 
मशि-४, दि. १५.०९.२०१७. 
प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ Helles कलम १०९ मधील तरतूदीनुसार संस्थाना 
इरादापत्र देण्यात येते. त्यास अनुसरून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२०२५ साठी इरादापत्र देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांनी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ 
मध्ये नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासंदर्भात इरादापत्र मिळण्याबाबतचे प्रस्ताव शासन मान्यतेसाठी 
शिफारशीत केले आहेत. 


२. विद्यापीठांकडून प्राप्त प्रस्तावांची संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार इरादापत्र देण्यासंदर्भात विहित 
करण्यात आलेल्या निकषांनुसार तपासणी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, 
२०१६ मधील कलम १०९ (३) (घ) खालील परंतुकानुसार शासनास असलेल्या अधिकारांचा वापर करुन 
सोबतच्या विवरणपत्र-अ मध्ये नमूद केलेल्या एकूण २९ संस्थांना नवीन महाविद्यालय सुरू करण्यासंदर्भात 
कायम विना अनुदान तत्वावर इरादापत्र मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. उपरोक्त इरादापत्रांकरीता पुढीलप्रमाणे अटी व शर्ती लागू राहतील :- 

१) शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी देण्यात येणारे इरादापत्र हे 
कायम विनाअनुदानित तत्वावर महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राहील. 

२ सदर इरादापत्र हे संस्थेने नवीन महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त करण्यापूर्वी विहित अटी व 
श्तींची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने दिलेले असल्याने, या इरादापत्रामुळे संस्थेस नवीन महाविद्यालय 
सुरु करण्यास शासनाची अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय महाविद्यालय सुरु करता येणार नाही. 

३) शासनाकडून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्याकरीता देण्यात आलेले इरादापत्र दिनांक ३१ जानेवारी 
२०२५ पर्यंत वैध असेल. या कालावधीमध्ये ज्या अटी व शातींच्या आधारे इरादापत्र देण्यात आलेले 
आहे, त्या अटी व शर्तीची पूर्तता करुन त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल अंतिम मान्यता मिळण्याकरीता 
आवर्यक असलेल्या कागदपत्रांसह विद्यापीठास सादर करणे अनिवार्य राहील. 

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमातील तरतूद लक्षात घेता, शासन निर्णय दि. १५ 
सप्टेंबर,२०१७ अन्वये अंतिम मान्यतेची कार्यपध्दती स्पष्टपणे विहाद करण्यात आलेली आहे. 
अधिनियमातील तरतूदीनुसार व सदर कार्यपद्धतीनुसार इरादापत्र प्राप्त संस्था इरादापत्राच्या अटी व 
शर्ती पूर्ण करतात, त्यांनी विद्यापीठाकडे अंतिम मान्यतेसाठी सर्व कागदपत्रांसह अर्ज करावा व 
विद्यापीठांनी सर्व पात्र अर्जदार संस्थांचे अर्ज व त्यासोबतचा अनुपालन अहवाल मंजुरीच्या 
शिफारशींसह परिशिष्ट “क” व प्रपत्र “ब” व त्यासोबतच्या कागदपत्रांसह शासनाकडे सादर करावा. 

४) नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी अंतिम मान्यता मागणाऱ्या इच्छूक संस्थेने इरादापत्रातील अटी 
व शर्तीची पूर्तता केली असल्याचा अंतिम मान्यतेचा अनुपालन अहवाल संबधित विद्यापीठाकडे दाखल 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 (99)/2/2028/932308-MHT-(HE-¥) 


करावा. तसेच शासन निर्णय दिनांक 94.08.2099 सोबतच्या परिशिष्ट - “क” मध्ये नमूद केलेली 
कागदपत्रे जोडण्यात यावीत 

५ महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ (३) (च) अंतर्गत परंतुकामध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे खंड (ड) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या कालमर्यादेत, जर व्यवस्थापन इरादापत्रातील 
शर्तीचे अनुपालन करण्यात कसूर करेल तर, इरादापत्र व्यपगत झाल्याचे समजण्यात येईल. 

६ सदर महाविद्यालयास अंतिम मान्यता प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रिया 
सुरु करु नये. 

७ सदर महाविद्यालयांस वरील विवरणात नमूद अभ्यासक्रमांचे महाविद्यालय सुरु करण्यास इरादापत्र 
हे संबधित विद्यापीठातील अधिकृत अभ्यासक्रम असल्याच्या धारणेतून देण्यात येत आहे. विद्यापीठाने 
याबाबत खातरजमा करावी. 

८) महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत इरादापत्राच्या आधारे विद्यार्थ्यांना प्रवेश देऊ नयेत. 
अशाप्रकारे प्रवेश दिल्याचे निदर्शनास आल्यास यासंदर्भातील कायद्यातील तरतुदीनुसार कारवाई 
करण्यात येईल व इरादापत्र रद्द करण्यात येईल. 

९) महाविद्यालयामध्ये सोयी-सुविधा उपलब्ध करताना The Rights of Persons with Disabilities Act, 
२०१६ मधील तरतुदीनुसार तसेच या संदर्भातील वेळोवेळी विहित केलेल्या निकषानुसार दिव्यांग 
विद्यार्थ्यांकरिता सोयी-सुविधा निर्माण करण्यात येतील याची खातरजमा करण्यात यावी व अंतिम 
मान्यतेकरिता पूर्तता अहवाल सादर करतांना या संदर्भातील प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य राहील. 

१०) राज्य क्रीडा व युवा धोरण, २०१२ च्या अंमलबजावणीसंदर्भात उच्च व तंत्र शिक्षण, शासन निर्णय, 
दिनांक २५.०७.२०१३ मधील बाबींचे पालन करणे अनिवार्य राहील. 


४ विद्यापीठाने अंतिम मान्यता देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही करताना संदर्भाधीन 
शासन निर्णयान्वये विहित कार्यपद्धती व निकषांचे पालन करावे 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०२१५११०६२९६७०८ असा आहे. हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASHOK 5 MANDE 
Date: 2024.02.16 00:37:23 +05'30' 


(अशोक मांडे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. प्रधान सचिव (उ.व तं.शि.), मंत्रालय, मुंबई 

६. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य 

८. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 

९. विशि-५/विशि-४ , उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
१०. संबंधित संस्था (संबंधित विद्यापीठामार्फत) 
११. निवडनस्ती (मरि-४). 


Cc “५७ LA -O 


पृष्ठ ७ पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 &(9.9)/2/2028/932308-MHT-(HE-¥) 


मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


भांडुप एज्युकेडानळ सोसायटी 

पी. ए. मेनन कॉलेज ऑफ लीगल स्टडीज, बीईएस 
बिल्डिंग, वीर सावरकर मार्ग, भांडुप (पुर्व) रेल्वे 
स्टेशनजवळ, भांडुप (पूर्वी -४०० ०४२. 


१) एल.एल. बी (३ वर्ष 


सोसायटी ऑफ सेट फ्रानिन्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 
इन्स्टिटयुट 

सेंट फ्रानिन्स पदवी महाविद्यालय, सेंट फ्रानिन्स 
आयटीआय कंपाऊंड, माउंट पोइसर, एस.व्ही.पी. 
रोड, बोरीवपली (वेस्ट), मुंबई - ४०० १०३. 


१) TAH ऑफ कॉमर्स (बी.काम.) 


जीवन ज्योत एज्युकेशानळ चॅरिटेबल 
GK 

रीना मेहता कॉलेज ऑफ लॉ. 

१५० फूट रोड, मॅक्सस मॉल समोर, भाईंदर- प, जि. 
ठाणे - ४०१ १०१. 


१) एल.एल. बी (३ वर्ष 


कमलादेवी एज्युकेशनळ ट्रस्ट, साई गौरव 
अपार्टमेंट, साई चौक, साईबाबा मंदिर समोर, 
खडकपाडा, कल्याण 

कमलादेवी लॉ कॉलेज, विठ्ठलवाडी एस.टी. बस 
डेपोच्या मागे, विठ्ठलवाडी रेल्वे स्टेशन जवळ, 
विठ्ठलवाडी, कल्याण - पूर्व 


१) एल.एल. बी (५ वर्ष) 


पीपल्स एज्युकेडान सोसायटी, डा. डी. एन. रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 

मिलिंद विधी महाविद्यालय, राजीव गांधी मैदानाच्या 
मागे, सेक्टर ८ बी, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई. 


१) एल.एल. बी (३ वर्ष) 


वि.म. पाटील कृषि प्रतिष्ठान, मु. आसनगाव ta 
वाणगांव प. तालुका- डहाणू, पालघर 

तात्यासाहेब कोरे विधी महाविद्यालय, मु. आसनगांव 
स्टेशन, वाणगाव - प., ता. डहाणू पालघर 
आसनगाव, जि. पालघर 


१) एल.एल. बी (३ वर्ष 


गिरीवासी सेवा मंडळ, कल्याण ए५/नव अवनी को. 
ऑप. हौ. सो. ली. अंबिका नगर जवळ, Bers (प), 
कल्याण, जि. ठाणे - ४२१ १०३. 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विधी 
महाविद्यालय, खोडाळा-जोगलवाडी, मु.पो. खोडाळा 
- जोगलवाडी, ता. मोखाडज्ञ, जि. पालघर 


१) एल.एल. बी (३ वर्ष) 


नागसेन एज्युकेडान सोसायटी अन्ड बुध्दिस्ट 
कल्चरल ट्रस्ट, १३, भिम जीवन चाळ, वाल्मिकी 
नगर, हिमालय सोसायटी रोड, घाटकोपर (पश्चिम) 


१) एल.एल. बी (३ वर्षी 


Digitally signed by ASHOK 5 MANDE 
Date: 2024.02.16 00:37:35 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 §(9.9)/2/2028/932308-MHT-(HE-¥) 


संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता 


विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


डॉ. जी. के. डोंगरगावकर विधी महाविद्यालय, 
पहिला मजला, थरवानी हेरीटेज, सीएसएस लि. 
TIC नं. २४, सेक्टर ७, खारघर, ता. पनवेल, जि. 
रायगड 


दळवी एज्युकेशनल अन्ड चॅरिटेबल ट्रस्ट २/९, 
मावळणकर नगर, दत्त मंदिर रोड, मालाड-पूर्व, मुंबई 
दळवी कॉलेज ऑफ लीगल CSM, मु. शोनाळे, पो. 
सोवेळी, ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी - ४१५ २०३ 


१) SAG ऑफ लॉ 
(एल.एल.बी. - ५ वर्षे) 
२) (एल.एल.बी. - ३ वर्षे) 


सिध्दिविनायक शिक्षण प्रसारक मंडळ, २ शांताबाई 
निवास, शिवाजी नगर, भांडुप - प, मुंबई - ४०० ०७८. 
आर. के. Bl कॉलेज, राम नगर, रावते कंपांऊंड, 
भांडुप - प., मुंबई - ४०० ०७८. 


१) (एल.एल.बी. - ३ वर्ष) 


7 


दि. बोरिवली एज्युकेडन सोसायटी, महात्मा गांधी 
रोड, बोरीवली - पूर्व, मुंबई - ४०० ०६६. 

शेठ एम. के. डिग्नी कॉलेज ऑफ सायन्स, एम. जी. 
रोड, सुकुरवाडी बस डेपो, बोरीवली - पूर्व 


१) बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी.) (कॉम्प्युटर 
सायन्स) 

2) बॅचलर ऑफ सायन्स(इन्फोरमेशन 
टेक्नॉंलॉजी) (बी.एस्सी. आय.टी.) 

३) बी.एस्सी. (डाटा सायंस) 


१२८ 


चैतन्य विद्यापीठ, मराठी महापालिका शाळा, टक 
रोड, भांडुप - प, मुंबई - ४०० ०७८. 
देवी महालक्ष्मी कला, विज्ञान आणि वाणिज्य 
महाविद्यालय, सर्व्हे १०८, म्हसकळ, पोस्ट- 
टिटवाळा, ता. कल्याण, जि. ठाणे 


१) बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.) 

२) बॅचलर ऑफ कॉमर्स (अकांउटिंग अन्ड 
फायनांस) (बी.ए.एफ.) 

३) बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी. कॉम्प्युटर 
सायन्स) 

४) बॅचलर ऑफ सायन्स (इन्फोरमेशन 


टेक्नॉलॉजी) (बी.एस्सी. आय.टी) 
5) बी.एस्सी. (सि. एल.एस.) 


१२३. 


DIVA एज्युकेशन सोसायटी, मुंबई, १०१ कुबेर 
टॉवर आदर्श नगर, जुनी प्रभादेवी, दादर, मुंबई - 
४०० ONY, 

वैशालीताई जोंधळे विधी महाविद्यालय, वैशालीताई 
जोंधळे एज्युकेशन कॉम्प्लेक्स, शास्त्री नगर, जोंधळे 
चौक, डोंबिवली - प. 


१) (एल.एल.बी. - ३ वर्ष) 


१४. 


जनरल एज्युकेडान इन्स्टिटयुट, दादर छबिलदास 
हायस्कूल अक्षिकर स्ट्रीट छबिलदास रोड, दादर - 
पश्चिम मुंबइ - ४०० ०२८. 

जीईआय लॉ कॉलेज एस. व्ही. जोशी विद्या संकुल, 
नेहरू रोड, डोंबिवली - पूर्व 


१) (एल.एल.बी. - ५ वर्ष) 
२) (एल.एल.बी. - ३ वर्षे) 


१५. 


पोद्दार शिक्षण संस्था, ३ मजला, प्लॉट नं. १२६, नेरू 
सिल्क मिल्स, एच.एल.एन. मार्ग, मथुरदास मिल 
कपांऊंड, लोअर परेल, दिलसिले रोड, मुंबई - ४०० 
०१३. 


१) (एल.एल.बी. - ५ वर्ष) 
२) (एल.एल.बी. - ३ वर्षे) 


Digitally signed by ASHOK 5 MANDE 
Date: 2024.02.16 00:37:44 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 §(9.9)/2/2028/932308-MHT-(HE-¥) 


अ.क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
ब्रायो HIST ऑफ लां पोदार एव्हरग्रीन कॉम्प्लेक्स, 
जोवेली पुलाजवळ, व्हिलेज-सापे, कल्याण-कर्जत 
रोड, एमआयडीसी, बदलापूर - पूर्व 

१६. | मदर वेलंकनी एज्युकेशन ट्रस्ट महेश पार्क, तुळीज | १ बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.) 
रोड, नालासोपारा - पू. - ४०१ २०९. २) बॅचलर ऑफ कॉमर्स 
एलिस डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस अन्ड कॉमर्स (बी.कॉम,) 
राऊळ नगर, कुरगाव, बोईसर-तारापूर रोड, बोईसर 
-प- ४०१ ५०१. 

१७. | मदर वेलंकनी एज्युकेशन ट्रस्ट महेश पार्क, तुळीज | १ (एल.एल.बी. - ५ वर्षे) 
रोड, नालासोपारा - पू. - ४०१ २०९. २) (एल.एल.बी. - ३ वर्षी 
एलिस विधी महाविद्यालय, 
राऊळ नगर, कुरगाव, बोईसर-तारापूर रोड, बोईसर 
-प- ४०१ ५०१. 

१८. | ज्ञान प्रसारक शिक्षण संस्था, संदेश विद्यालय, | १) बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.) 
शिक्षकमित्र प्राचार्य बाळासाहेब म्हात्रे शौक्षणिक | 2 बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम) 
संकुल, टागोर नगर, विक्रोळी (पूर्वी - Yoo ०८३. ३) बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी.) 
शिक्षकमित्र बाळासाहेब म्हात्रे कॉलेज ऑफ आर्टस, | ४ बॅचलर ऑफ सायन्स (इन्फोरमेशन 
सायन्स अँन्ड कॉमर्स, ८४३, शिक्षककित्र प्राचार्य | टेक्नॉंलॉजी) (बी.एस्सी. आय.टी) 
बाळासाहेब म्हात्रे शैक्षणिक संकुल, मु. - आवरे, ता. 
उरण, जि. रायगड. 

१९. | अंजुमन दर्दमंदाने तालिम व तरक्की ट्रस्ट, महाड | १ (एल.एल.बी. - ३ वर्षे) 
जिल्हा रायगड अंजुमन झापिंग सेंटर, महाड एस.टी. 
स्टँड समोर, मुक्काम पोस्ट, ता. महाड, जि. रायगड 
- ४०२ ३०१. 
दर्दमंद लॉ कॉलेज कांबळे महाड, मुक्काम पोस्ट- 
कांबळे तर्फे महाड तालुका - महाड, जि. रायगड - 

४०२ ३०९. 

२०. | परवाझ एज्युकेडापन अन्ड वेल्फेअर ट्रस्ट, चिपळूण | १) बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.) 
व्दारा नसीमा यासीन दळवी, दळवी हाऊस, पेठमाप, | २) बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम.) 
ता-चिपळूण, जि. रत्नागिरी - ४१५ ६०५. ३) बॅचलर ऑफ सायन्स (बी.एस्सी.) 
परवाझ इन्स्टिटय़ुट ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड 
सायन्स Tea सिनिआ कॉलेज, Aaa नगर, 
गोवळकोट रोड, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी - ४१५ 
६०५. 

२१. | सिंधु एज्युकेडान सोसायटी, नेताजी चौक, ai. बँक | 9) बॅचलर ऑफ आर्टस (बी.ए.) 


ऑफ बडोदा, उल्हासनगर, जि. ठाणे - ४२१ ००४. 
एस.ई.एस. रास साहेब सीतलदास खेमाणी डिग्री 
कॉलेज ऑफ आर्टस, कॉमर्स अँन्ड सायन्स, प्लॉट नं. 


2) बी.ए. इन मल्टिमिडीया अँन्ड मास 
कम्युनिकेशन (बी.ए. एम.एम.सी.) 
3) SIGN ऑफ कॉमर्स (बी.कॉम.) 


Digitally signed by ASHOK 5 MANDE 


Date: 2024.02.16 00:37:53 +05'30" 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 §(99)/2/2028/932308-MHT-(HE-¥) 


अ.क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
२७०, FRM ६बी, सिंधू एज्युकेशन सोसायटी, | ४ बॅचलर ऑफ कॉमर्स (अकांउटिंग अन्ड 
उल्हासनगर - ४२१ ००२. फायनांस) (बी.ए.एफ) 
५) बॅचलर ऑफ कॉमर्स (बँकिंग अँन्ड 
SANA) 
६) बी.कॉम. (फायनांशिअल मॅनेजमेंट) 
७) बॅचळर ऑफ सायंस (बी.एस्सी.) 
८) बॅचलर ऑफ सायंस (बी.एस्सी.) (संगणक 
विज्ञान) 
९) बॅचळर ऑफ सायंस (SRA 
टेक्नॉलॉजी) (बी.एस्सी. आय.टी.) 
११ बी.एस्सी. (डाटा सायंस) 
२२. | वाडा निर्मिती एज्युकेडान सोसायटी वाडा, सुविद्या | कला व वाणिज्य 
डिग्नी कॉलेज दताणी शाळाजवळ, अरूणकुमार वैद्य 
नगर बोरीवली पूर्व 
23. | तुलसी शिक्षण प्रसारक मंडळ, २ दीप कृष्णा एल.एल.बी. 3 वर्ष 
अपार्टमेंट, कोळसेवाडी, कल्याण पूर्व 
ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ, दत्त मंदीर रोड, भांडूप प. 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
क्र. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
१) । नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळ, तळेगाव | एल.एल. बी. 
दाभाडे संचलित कै. अँड. शलाका संतोष खांडगे 
विधी महाविद्यालय, तळेगाव दाभाडे 
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर 
क्र संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
१) ।ठयाम बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, साकोली, | १) विद्याशाखा - वाणिज्य व व्यवस्थापन अभ्यासक्रम 


भंडारा - ४४१ ८०२ 

आई शंकुतला महिला महाविद्यालय, साकोली, 
तह-साकोली, जि. भंडारा, ता. साकोली, जि. 
भंडारा. 


- बी.कॉम. माध्यम - इंग्रजी विषय - 
अभ्यासक्रमाप्रमाणे विद्यार्थी संख्या - १२० 

२) विद्याशाखा - विज्ञान व तंत्रज्ञान अभ्यासक्रम - 
बी.एस्सी. माध्यम - इंग्रजी 

विषय - रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, 
सुक्ष्मजीवझास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, 
गणित, संगणक विज्ञान, जैविकतंत्रज्ञान, इंग्रजी, 
मराठी, बॉयलॉजी - विद्यार्थी संख्या - १२० 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.02.16 00:38:04 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः HTED-28 08 §(99)/2/2028/932308-MHT-(HE-¥) 


संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती 


क्र. | संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


१) | छत्रपती शिवाजी कला, शिक्षण, क्रिडा, कृषी व ग्रामीण | १) बी.ए. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
विकास प्रतिष्ठान, शिवपूरी, ता. कळंब, जि. यवतमाळ | २) बी.कॉम. (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
स्व. संगडाजी नाईक महाविद्यालय, शिवपुरी, पो. पहूर, | विद्याशाखा) 

ई. ता. कळंब, जि. यवतमाळ ३) बी.एस्सी. (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 


२) | छत्रपती शिवाजी कला, शिक्षण, क्रिडा, कृषी व ग्रामीण | 9) बी.ए. (मानव विज्ञान विद्याशाखा) 
विकास प्रतिष्ठान, शिवपूरी, ता. कळंब, जि. यवतमाळ | २) बी.कॉम. (वाणिज्य व व्यवस्थापन 
मातोश्री प्रमिळाबाई राठोड महाविद्यालय, आसोली, ता. | विद्याशाखा) 

केळापूर, जि. यवतमाळ ३) बी.एस्सी. (विज्ञान व तंत्रज्ञान 
विद्याशाखा) 


डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर 


क्र. संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 


१) | a. ज्ञानेश्वर बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था, पाचोड, ता. पैठण, जि. | कला 
छत्रपती संभाजीनगर वाणिज्य 
छत्रपती संभाजीराजे कळला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, | विज्ञान 
चित्तेपिंपळगाव, ता. जि. छत्रपती संभाजीनगर 


शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर 
क्र. । संस्था/ प्रस्तावित महाविद्यालयांचे नाव व पत्ता विद्याशाखा/ 
अभ्यासक्रम 
0) श्रीमती गुरूबाई बटकडली शिक्षण संस्था, कडगाव, ता. | बी.एस्सी. 
गडहिंग्लज, जि. कोल्हापूर 


KKKKKKKKKKKKKKKEKKAKK 


Digitally signed by ASHOK S MANDE 
Date: 2024.02.16 00:38:15 +05'30' 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


